संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर सहायक रासायनिक 


विश्लेषक, गट-ब या पदावर सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.५१३/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ ऑगस्ट, २०१९. 


संदर्भ: समक्रमांकाचे शासन आदेश दिनांक ३०/०७/२०१९. 
महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य यांच्या अधिनस्त संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर सहायक रासायनिक विश्लेषक, गट-ब संवर्गात 
एकूण ८२ उमेदवारांची त्यांच्या गुणवत्ताक्रमानुसार त्या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदर आदेशामधील 
अ.क्र.४६ मध्ये श्रीम.सविता नारायण खोब्रागडे यांच्या नांवासमोर दर्शविण्यात आलेली वर्गवारी व आयोगाने नियुक्तीसाठी 
शिफारस केलेला प्रवर्ग अनुक्रमे “इ.मा.व.”, “इ.मा.व. (महिला-३)” ऐवजी “अनुसूचित जाती”, “अनुसूचित जाती 
(महिला-३)” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९१०२२१२४८२३६८२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Somnath Vasant 
Potare 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
१. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 
३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
४. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. राज्यमंत्री (गृह)/शाहरे/ग्रामीण, यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
६. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सा.प्र.वि.१२/सा.प्र.वि.१६-बो मंत्रालय, मुंबई 
७. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
८. उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नागपुर. 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपुर. 
१२. श्रीमती सविता नारायण खेब्रागडे, प्लॉट 4.933, रमाई नगर, बि/एच रमाई बुध्द विहार, नरी रिंग रोड, नागपूर पिन-४४००२६. 
१३. निवड नस्ती, कार्यासन पोल-४. 


